येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथील 
रुग्ण बंद्यासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या 
औषध देयकास शासनाची मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०३१६/प्र.क्र. ९० /तुरुंग-२ 
२ रा मजला (मुख्य इमारत), मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ एप्रिळ, २०१७ 


वाचा : 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांक इ.प्र./ औषध देयके/ ये.म.का./२०१५/१२२८८/ कक्ष-६, दिनांक १.१२.२०१५. 
२) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांक इ.प्र./ औषध देयके/ ये.म.का./२०१६/५७०६/ कक्ष-६, दिनांक ७.०६.२०१६. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३० (भाग-२)/२०१३/ विनियम 
दिनांक १७ एप्रिल,२०१५ 
शासन निर्णय- 


अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे यांनी हृदयविकार, रक्‍तदाब, मधुमेह, दंतरोग, 
त्वचारोग, कर्करोग इ. आजारांवरील औषधे बंदी रुग्णांकरिता तातडीची गरज म्हणून स्थानिक 
बाजारपेठेतून तुलनात्मकरित्या दरपत्रके मागवून कमीत कमी दर असलेल्या अंबिका डग हाऊस, 
शुक्रवार पेठ, पुणे यांचेकडुन आवश्‍यकतेनुसार 2.4.2099 ते १८.१.२०१२ व दि. २४.३.२००९ ते 
०८.७.२०१० या कालावधीत रक्कम रु. ११,२८,५८१/- व ३,७५,४५६/- असे एकूण रु. १५,०४,०३७/- 
(रुपये पंधरा लाख चार हजार सदोतीस फक्त) ची औषधे खरेदी करण्यात आली आहेत. सदर 
औषधांचे देयके अदा करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, 
कारागृह व सुधारसेवा पुणे यांनी सादर केला आहे. सदरची देयके ही ३ वर्षापेक्षा जास्त जुनी 
असल्यामुळे सदरची देयके अदा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


२. अंबिकाडूग हाऊस, शुक्रवार पेठ, पुणे यांना वरील रुपये १५,०४,०३७/- (रुपये पंधरा लाख 
चार हजार सदोतीस फक्त) अदा करण्यास संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयातील अटीच्या अधीन 
राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र अंबिका ड्रग हाऊस, शुक्रवार पेठ, पुणे यांचेकडुन 
खरेदी केलेल्या औषधांचे देयक या पूर्वी अदा केलेले नाही याची खातरजमा करुन तसे प्रमाणपत्र 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा यांनी सादर करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०३१६/प्र.क्र. ९० /तुरुंग-२ 


३. सदरचे आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३० (APT-2)/2093/ विनियम 
दिनांक १७ एप्रिळ,२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उपविभाग १ मधील 
अनुक्रमांक ६ नियम vo मधीळ तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. या प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्र.बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष, २०५६- तुरुंग (००) १०१ मध्यवर्ती तुरुंग 
(२०५६ ००३५) ५० इतर खर्च दत्तमत या लेखाशीर्षाखाली सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाचे मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०४०११७२०५१६२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram 
P ra b h a ka | Sankhe 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Home Department, 


At aa) a fa aa) postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f 
44d506ae481c2dc55f48d889691 ffa9939a, 

S a Nn k h e cn=Prabhakar Atmaram Sankhe 
Date: 2017.04.01 17:22:41 +05'30' 

(प्रभाकर संखे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभागो/पुणे, 

४. अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे, 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

८. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

९. कक्ष अधिकारी (व्यय-८/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१०. मे. अंबिका ST हाऊस, शुक्रवार पेठ, पुणे-४११००२. 

११. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


